नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३८/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ एप्रिल, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा.बां.प्रादे वि.ना./प्रआ/दर्जोन्नत/पेठ (जि.नाशिक)/६३८६/सन-२०२१, 


दि.१६/१२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


Salad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी 
सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्‍यातील 


खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नरत | दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 

(कि.मी. 

7 विरमाळ कळबारी जोगमोडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते २५/४००) | २५.४०० । प्रमुख जिल्हा 
हरणगांव असरबारी इनामबारी | मार्ग -<६९ । २५.४० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१९१ 
शिंदे ते प्रजिमा-१४ ला मिळणारा 
रस्ता. 

२. ।रामा-२३ पासुन कोपुली खु. | इतर जिल्हा | (0/00 ते ११/५००) | ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
दाभाडी उंबरपाडा घुबडसाका | मार्ग -७४ ।११.५०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१९२ 


रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.३८/नियोजन-२ 


रामा-२३ पासुन खोकरतळे doe | इतर जिल्हा | (0/00 ते २०/००) २०.०० | प्रमुख जिल्हा 
गायधोंड आडगांव ठउंबरपाडा | मार्ग -१४३ । २०.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१९३ 
बिलकस धानपाडा ते रामा.२३ ला 
मिळणारा रस्ता. 
एकूण ५६.९०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५६.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४४९४.११० 
+4§.900) म्हणजेच ४५५१.०१० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
५६.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२९२०.८०० -५६.९००) म्हणजेच २८६३.९०० कि.मी. 


इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२५१५१०४८१८१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN ८ 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 


प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ९ & 2 


पृष्ठ २ पैकी २ 


